महाराष्ट्रामधील जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या 
जलाठायामध्ये पर्यटनाच्या ext शिफारशी व समन्वय 
साधण्याकरीता समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:- संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.७७/२०२३/सिं.व्य.(म), 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित अनेक VSR असून सदर 
जलाशयात उच्च दर्जाचे आणि सुरक्षित जलपर्यटन करण्याची संधी आहे. जलपर्यटनाच्या माध्यमातून 
स्थानिक लोकांना रोजगार निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था वृध्दींगत होऊ शकते. त्यानुषंगाने 
महाराष्ट्रातील Wed जलपर्यटन विकसित करण्यासाठी जलसंपदा व पर्यटन विभागामध्ये 
समन्वय असण्याची आवश्‍यकता आहे. 

यानुषंगाने महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील सर्व जलाशयांमध्ये जलपर्यटन 
विकास करण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा व पर्यटन विभागामध्ये समन्वय साधण्यासाठी व जलाड्वायांमध्ये 
जलपर्यटन प्रकल्पाचा अभ्यास करुन शासनास वेळोवेळी शिफारशी सादर करण्याकरिता जलसंपदा व 
पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक कार्यकारी समिती गठीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील सर्व जलाशयांमध्ये जलपर्यटन विकास 
करण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा व पर्यटन विभागामध्ये समन्वय साधण्यासाठी व जलाझायांमध्ये जलपर्यटन 
प्रकल्पाचा अभ्यास करुन शासनास वेळोवेळी शिफारशी सादर करण्याकरिता जलसंपदा व पर्यटन 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांची पुढीलप्रमाणे कार्यकारी समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१. | . | मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग अध्यक्ष 

२. | संबंधित जलाडायाच्या कार्यक्षेत्राचे मुख्य अभियंता सदस्य 

३. | SU ahaa (Tae), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग सदस्य सचिव 

४. | डॉ. सारंग कुलकर्णी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ | जलपर्यटन तज्ञ सदस्य 


५. | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ | सदस्य 


सदर समितीने आवश्‍यकतेनुसार पर्यटन विभागाच्या प्रस्तावित संबंधित जलाशयात जळपर्यटन 
प्रकल्पाचा अभ्यास करुन शासनास वेळोवेळी शिफारशी सादर कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.9७/२०२३/सिं.व्य.(म), 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०८२५१७०६४१३०२७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by SONAL ANAND GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
S O N A | A N A N D RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2de9efbff65763 1a65d78997e0ca3abe497df4a58a37 


80cae2980bef45f5c5e1, postalcode=400032, st=Mahi 


ashtra, 
INumber=F9F2A 1323FB2F904BB9F38B4E7461B2CO5FBB 
A | KWA 18A306A192E2149168DAABEC890, SONAL ANAND 
GAIKWAD 


(सोनल गायकवाड) 
शासनाच्या अवर सचिव 


सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
मुख्य अभियंता (पा.) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 


६. उपसचिव (Ra), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


- अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा) / सचिव (प्रकल्प समन्वय ) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
सिं.व्य.(महसूल ) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


